सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५ ] 


शनिवार , दिनांक २० जानेवारी २०१८ : पौष ३० , शके १९३९ 


[किंमत ०.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी नांदेड , यांजकडून 


वाचा : 


२ . मन 


१ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १६/ १२/ २०१७: पौष २ , शके 

१९३९, भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 
मुख्याधिकारी , नगरपरिषद किनवट यांचा अहवाल क्रं .९८ / २०१७ 

दिनांक ०९ / ०१/ २०१८ 
३. नगर विकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांकःसंकीर्ण 

२०१६/ प्र . क्र .४६६/ नवि- २० दि . २१ / १२/ २०१६ 
४ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 

१९६५ चे कलम ५१- क( ४ ) 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची 

अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० 
६ . मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रं . एमएनसी 

११०१/सिआर २३,दिनांक १७ ऑगष्ट २००१ 


आदेश 
क्र .२०१८/ नपाप्र/ का - १/ टे- ७/सीआर-०१ दिनांक १८/ ०१/ २०१८ .- ज्याअर्थी 
नगरपरिषद किनवट सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ नंतर , संदर्भ क्र .०१ अन्वये 
निवडून आलेल्या अध्यक्ष व सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
करण्यात आली आहेत व पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद 
किनवट यांचे अध्यक्षतेखाली उक्त वाचा ३ नूसार कार्यवाही करुन दिनांक 
०९ /०१/२०१८ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेत उपाध्यक्ष 
निवडीचा तसेच नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियूक्त्यांबाबत सभेचा इतिवृत्तांत 
मुख्याधिकारी नगरपरिषद किनवट यानी या कार्यालयास सादर केला आहे. 

त्याअर्थी मी अरूण डोंगरे , जिल्हाधिकारी नांदेड उक्त वाचा क्र .४ , ५ व 
६ अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये असे जाहिर करतो की , नगरपरिषद किनवट 
येथे दिनांक ०९ / ०१ / २०१८ रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेत खालीलप्रमाणे 
दर्शविल्यानूसार नगरपरिषदेच्या नावासमोर उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले 
आहेत तसेच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत . 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव | निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव | नियुक्त नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


१. 


किनवट 


नेमानिवार श्रीनिवास किशनराव 


१ . प्रविण इंद्रसिंग राठोड 


दिनांक : १८ / ०१/ २०१८ 
ठिकाण : नांदेड 


अरुण डोंगरे , 
जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


औ . भाग- १ - अ ( असा.)- १ 
प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


